अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व 
शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- १५२२/प्र.क्र.१२(भाग-१)/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १२ जुले, २०२४ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आदिज्ी-१२०३/प्र.क्र.७६/कार्या-१२, 
दिनांक ३१.०३.२००५. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पशिशि-२०१५/प्र.क्र.३३४/कार्या-१२, 
दिनांक १६.०३.२०१६. 

3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक इबीसी- 
२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, दिनांक २७.०६.२०१७ 

8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सान्यावि- 
२०२३/प्र.क्र.६०(४/बांधकामे, दिनांक 30.90.2023 

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवृ-१५२२/प्र.क्र.१२(भाग-१)/कार्या- 
१२, दिनांक ७.०३.२०२४. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व शर्ती मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. सदर 
शासन निर्णयातील शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमावळीतील (ज) लाभार्थ्यास मिळणारे लाभ यामध्ये मुद्दा 
क्र.२ नंतर २(अ) समाविष्ट करण्यात येत आहे 

२(अ) - परदेशी शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्याने वैयक्तिक आरोग्य विमा तसेच व्हिसा यासाठी 

येणाऱ्या खर्चाचा तपशील आणि आवश्‍यक कागदपत्रे आयुक्‍त कार्यालय, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांना सादर केल्यानंतर सदर खर्चाची रक्‍कम लाभार्थी विद्यार्थ्यांना अदा करण्यात येईल.” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashrta.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१२१७५०३८२५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by LALITKUMAR RANGNATH DHAYGUDE 
LA L | TK U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=77ee43feb646b7ae43865425ca 1 d67a75cd7607f 62a4¢ 
RA N G N ATH 9bad488155d6d28, postalCode=400032, st=Maharashtr 
serial I Number=84E88A84C7D5FA8833BA5D3A 15 1CAF394D94599C2 
20A07BDD761A398EEDOAC3E, LALITKUMAR RANGNATH. 
DHAYGUDE ove 
Date: 2024.07.12 18:02:07 +05'30' 
(ललितकुमार धायगुडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः १५२२/प्र.क्र.१२(भाग-१/का.१२ 


te} 
षु 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
) महासंचालक, माहिती व प्रसिद्धी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 


) 

) 

) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१४) सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (कार्या-१२) 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


